विशेष पोलीस महानिरिक्षक (सुरक्षा)' या पदाचे 
नामाभिधान बदलणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहे विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक-आथपीएस १७११/ प्र.क्र.१३२ / पोल-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० oF, दिनांक - २९ जून, २०११. 


प्रस्तावना :- राज्यातील अतिरेक्यांच्या. वाढत्या हालचाली, नक्षलवादाचा वाढता धोका लक्षात घेता 
मा.राज्यपाल, मा.मुख्यमंत्री, मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ब इतर संरक्षित व्यक्‍ती यांच्या सुरक्षत 
बाढ करणे गरजेचे झाले आहे. यास्तव व्ही.आय.पी. सुरक्षा विभागाची नव्याने निर्मिती करण्यात आली 
आहे. या विभागाकरिता विशेष पोलीस महानिरिक्षक (सुरक्षा) हे भारतीय पोलीस सेवेतील पद वर्ग करण्यात 
आलेले आहे. सदर पदाचे नामाभिधान बदलण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधिन होता. याबाबत 
शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्‍तींकरिता व्ही.आय.पी. सुरक्षा विभागाची नव्याने निमिता 
करण्यात आली असून या विभागाच्या अधिपत्याखाली असणारे | विशेष पोलीस महानिरिक्षक (सुरक्षा) या 
पदाचे नामाभिधान बदलून ते 'विशेष पोलीस महानिरिक्षक - सागरी सुरक्षा व सुरक्षा ' असे करण्यात येत 
आहे. 


' हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in र्‍या 
वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक GHA AH २०११०६२८१६२४०७००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


वरि 


अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


वी मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
* मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

* मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

« मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
«मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

* मुख्य सचिव यांचे सह सचिव मंत्रालय, मुंबई 


D:\new bol-1\IPS\GR\CR.132.11Maharashtra State Soecial 5800५ €0010015910॥.1९९0 


* अपर मुख्य सचिव(गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव(विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

* प्रधान सचिव(अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

«७ प्रधान महालेखाकार(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

. महालेखापाल-१/२ (लेखा ब अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

« महासंचालक ब पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७ महासंचालक, Sel करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

* महासंचालक, fasts कृती, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण ब कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई 

« व्यवस्थापकीय संचालक/अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य विशेष सुरक्षा महामंडळ, 
मुंबई 

* सर्व पोलीस आयुक्‍्त(लोहमार्गसह) 

र सर्व अपर पोलीस महासंचालक 

. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

° सवे परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक 

: सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक 

«५ अधिदान a लेखा अधिकरी, मुंबई. 

« निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

‘ लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

* गृह विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई 

. निवडनस्ती-पोल-१. 


D:\new pol-1\JPS\GR\CR.132.11Maharashtra State Special Securitv Commission.two 


